राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांची प्रकल्प 
अहवाल किंमत सुधारित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२१५/प्र.क्र.५०/टेक्स १(अ) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ जून, २०२१ 


वाचा :- 

१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. YAR ११०८/ प्र.क्र.९१/टेक्स १ (ओ, 
दि.२५ नोव्हेंबर, २०१०. 

२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. YAR ११०८/ प्र.क्र.९१/टेक्स १ (3, 
दि.३० जून, २०११. 

3. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. सूतगि -११०८/ प्र.क्र.९१/टेक्स १ (ओ), 
दि.३० जुले, २०१४. 


प्रस्तावना :- 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या ates संदर्भ क्र.१मधील दि.२५ नोव्हेंबर, २०१० 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांची प्रकल्प किंमत सुधारित 
करण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. मा. मुख्य 
सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील दि. ३० जून, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सहकारी 
सूतगिरण्यांची आदर्श प्रकल्प किंमत रु.६१.७४ कोटी इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. सहकारी 
सूतगिरण्यांची प्रकल्प अहवाल किंमत सुधारित करण्यासाठी दि.२५ नोव्हेंबर, २०१० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत समितीचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यामुळे, 
वरील संदर्भ क्र. 3 येथील दि.३० जूले, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सहकारी सूतगिरण्यांची 
सुधारित प्रकल्प अहवाल किंमत निश्चित करणे व प्रकल्प किंमतीसंदर्भात निकष / धोरण निर्धारित 
करण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. जमीनीच्या 
भावात झालेली वाढ, बांधकाम खर्चामध्ये व यंत्रसामुग्रीच्या किंमतीमध्ये झालेली वाढ विचारात घेऊन 
राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांकडून प्रकल्प किंमतीत वाढ करण्यात येत असलेल्या विनंतीच्या 
अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस््रोद्योग महासंघ, मुंबई यांनी सूतगिरणीची प्रकल्प किंमत 
सुधारित करण्याची विनंती केलेली होती. त्यानुषंगाने, सहकारी सूतगिरण्यांची प्रकल्प किंमत 
सुधारित करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाळील गठीत समितीसमोर दि.२३ 


मार्च, २०२१ रोजीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२१५/प्र.क्र.५०/टेक्स १(ओ) 
राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांची प्रकल्प किंमत सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार सन 
२०१७-१८ च्या डी.एस.आर. प्रमाणे सहकारी सूतगिरणीची प्रकल्प किंमत रु.८०.९० कोटी इतकी 


निश्चित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. यासंदर्भात बाबनिहाय खर्चाचे विवरणपत्र 


खालीलप्रमाणे आहे:- 
अ. क्र. तपशिल सुधारित किंमत (रु. लाखात) 
अ. | जमीन व जमीन विकास १७२.०० 
२ इमारत १९०८.३८ 
३ प्रकल्प व यंत्रसामुग्री ४०६७.३० 
४ Practica फिक्स अँसेट्स ९११.०० 
षु स्टोअर्स अँण्ड स्पेअर्स ८८.८७ 
६ मार्जिन मनी 899.92 
9 उभारणी पुर्व खर्च १८७.०० 
८ प्रोब्हीजन फॉर कॉन्टीजन्सी ३४४.३३ 
एकूण ८०९०.०० 
२. शासनाने य॒पूर्वी अर्थसहाय्य केलेल्या आठव्या, दहाव्या व बाराव्या पंचवार्षिक योजना 


काळातील ज्या सहकारी सूतगिरण्यांचे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेले नाहीत, अशा सहकारी 
सूतगिरण्यांना देखील प्रो-रेटा पध्दतीने रु.८०.९० कोटी ही सुधारित प्रकल्प किंमत लागू करण्यात 
येत आहे. या योजनांतील उभारणीखालील सहकारी सूतगिरण्यांचे प्रकरणनिहाय प्रस्ताव त्यांनी पूर्ण 
केलेल्या शिर्षकनिहाय कामाच्या संदर्भात Weer पध्दतीने खर्चाची निश्चिती करुन आयुक्त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी शासनास सादर करावे, जेणेकरुन शासन निर्णय क्र. सूतगि-१२००/ 
प्र.क्र.१५३/टेक्स १ (अ), दि.१३ जून, २००० अन्वये मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत 


सुकाणू समितीकडून याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२१५/प्र.क्र.५०/टेक्स १(अ) 


3: 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१७१६०३२०८५०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


tally signed by Sakharam Dina Kh: 


. igi 
Sakharam Dina ४ cco cncten 
hi 
2.5.4.20=34e795101 cfc08377272f409bc9348c5d84ec89bc33b 
Kharat oleae oro iter aaa 


(स. दि. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. अपर मुख्य सचिव (वित्त), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


७. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१०, 


११ 
१२ 
१३ 


आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, जुने सचिवालय इमारत, जीपीओ समोर सिव्हिल 
लाईन्स, नागपूर-४४० ००१ 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ., मुंबई -०१ 

सर्व सहकारी सूतगिरण्या ( महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ., मुंबई यांचे मार्फत) 
निवडनस्ती (कार्यासन टेक्स १ (अ) व टेक्स १(ब) 


